'सर्वांसाठी घरे' संकल्पनेवर आधारीत 
"प्रधानमंत्री आवास योजनेची" राज्यात 
अंमलबजावणी करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

गृहनिर्माण विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१५/प्र.क.११०/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: २९ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृनिधो-२, 
दि.९/१२/२०१५ . 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमळबजावणी करण्याच्या हेतूने वाचा येथील शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निणर्यातील मुद्दा क्र.४ मध्ये, लाभार्थी कुटुंबाच्या 
व्याख्येमध्ये पती-पत्नी व अविवाहीत मुलांचा समावेश असेल असे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याऐवजी 
आता लाभार्थी कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये पती, पत्नी, अविवाहीत मुले (Sons) आणि अविवाहीत मुली 
(Daughters) यांचा समावेश असेल. मात्र, कमवता सदस्य तो विवाहीत असो किंवा नसो, स्वतंत्र घरकुल 
मिळण्यास पात्र असेल. तसेच विवाहीत जोडपे, एकाच्या नावावर किंवा संयुक्तपणे स्वतंत्र घरकुल 
मिळण्यास पात्र असेल, असे वाचण्यात यावे. 


तसेच वाचा येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.११ येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घटक 
व सदर घटकांतर्गत योजनेची अंमलबजावणी करणा-या संस्थांचे खालीलप्रमाणे विवरण देण्यात आलेले 
आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून ते खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र घटक संस्था 
१ घटक क्र.१ संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह गृहनिर्माण 
घटक क्र.३ क्षेत्रात काम करणा-या कोणत्याही शासकीय तसेच 
घटक क्र.४ निमशासकीय संस्था. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.११०/गृनिधो-२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११३०१३१६०९३७०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ranjeet Annasaheb Patil 


; DN: c=IN, o0=Government Of Maharashtra, ou=Housing 
a NJ e e t Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bf330a8fd32cb0303cd333566a693f1c1b6e21697a18d 
d 4ebe592b7edd76c8c25, 
serialINumber=87806c7 1f378b24b758ee04ca6ca7e3902af4750 
A Nn Nn a S a h e b Pp a t | | ed37382a14676de1 60fa8bf5, cn=Ranjeet Annasaheb Patil 
Date: 2017.11.30 13:22:34 +05'30' 
रणजीत आ 
(रणजीत आ पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, (पत्राने) 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, म. वि. स., विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, म. वि. स., विधानभवन, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन,वांद्रे(पूर्व),मुंबई-५१. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक,शिवझाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व),मुंबई-५१. 

१२.संचाळक, नगरपरिषद संचालनालय,वरळी, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


